महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०७ / प्र.क्र. २४० / पोल १, 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २००८. 


संदर्भः १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/१/सीडी/ 
२००७/२२९/२००७-ब, दिनांक ०५ एप्रिल, २००८. 
२) शासन आदेश समक्रमांक, दिनांक २६ जून, २००८. 
शासन आदेश :- wade कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्लोने 
प्रशासकीय निकड विचारात घेता तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिय-न 
आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 200% मधील 
तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, राज्य पोलीस सेवेतील/भारत!य 
पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या खालील 


विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार बदलीने नियुक्त्या करण्यात येत आहेत : 


Natal a क्र अधिकाऱ्याचे नाव । सध्याचे नाव [सध्याचे पद पद व ठिकाण | नवीन पदव ।: 

ठिकाण 
र यादव, उपआयुक्त, अधीक्षक, 
भापोसे राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग. 


| नागपूर नागपूर | 
1. (बदली आदेशाधिन) तक. 
२ | श्री.एस.एस. | अधीक्षक, पोलीस उपआयुक्त, | 


रापोसे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, | राज्य गुप्तवार्ता fear, 


|_ ak tt ७०. iar _ नागपूर _ 


2. प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
यांनी कृपया तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संवंधितानी 
कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठवावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ट्र (2a v Qe 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


D:new pol- INFRANSFE&POSTINGILeiterCR 240.08 16.85.2008 1 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०) निवडनस्ती (पोल-१) 


